RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 


Prev 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ५ , अंक ३३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५-२१ , २०१ ९ / श्रावण २४-३० , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे १५, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत 


१६८ 


गुरुवार , जून १६, २०१६/ ज्येष्ठ २६, शके १ ९ ३८ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 


बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ , 
फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक १६ जून २०१६ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उप सभापती) ( पदांचे 
आरक्षण व निवडणूक ) नियम , १९ ६२. 

क्र.सनि . २०१६ / प्र. क्र . ५८ (१) /पंरा-२.-महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत 
समित्या ( सभापती व उप सभापती ) ( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम , १९ ६२ च्या नियम २ई च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासन याद्वारे 
जिल्ह्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील पंचायत समित्यांकरिता त्यांना सद्यःस्थितीत लागू असलेल्या आरक्षणाच्या समाप्तीनंतर लगेच येणाऱ्या दिवसापासून 
अडिच वर्षाच्या कालावधीकरिता, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांच्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसह ) 
आणि महिला ( अनुसूचित जाती , जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग यामधील महिलांसह ) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या, राज्यातील 
पंचायत समित्यांच्या [ भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४४( १) द्वारे राष्ट्रपतींनी घोषित केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रात पूर्णतः येणाऱ्या पंचायत 
समित्या वगळून आणि तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, १९ ६१ (१९ ६२ चा महा. ५ ) च्या कलम ६७ च्या पोट 
कलम (५ ) च्या खंड ( क ) च्या चौथ्या परंतुकाखाली येणाऱ्या पंचायत समित्या वगळून ] सभापतींच्या पदांची संख्या , पुढील अनुसूचीमध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे विनिर्दिष्ट करण्यात येत आहे : 


. 


( १ ) 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५-२१ , २०१ ९/ श्रावण २४-३०, शके १ ९ ४१ 


अनुसूचित जाती 


साठी राखून 


( १ ) 
( अ ) 

( ब ) 
अनुसूचित अनुसूचित 
जातीसाठी राखून 

जाती ( महिला) 
ठेवावयाच्या 
राज्यातील ठेवावयाच्या 
पंचायत राज्यातील 
समित्यांच्या पंचायत 
सभापतींच्या समित्यांच्या 
पदांची संख्या सभापतींच्या 

पदांची संख्या 


अनुसूची 
अनुसूचित जमाती नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

सर्वसाधारण प्रवर्ग 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
( अ ) ( ब ) ( अ ) ( ब ) ( अ ) 

( ब ) 
अनुसूचित अनुसूचित नागरिकांच्या नागरिकांच्या सर्वसाधारण सर्वसाधारण 
जमातीसाठी जमाती ( महिला ) मागासवर्गाच्या मागासवर्गाच्या प्रवर्गासाठी प्रवर्गासाठी ( महिला) 
राखून 

साठी राखून प्रवर्गासाठी प्रवर्गासाठी ठेवावयाच्या 

राखून ठेवावयाच्या 
ठेवावयाच्या ठेवावयाच्या ( विमुक्त जाती (विमुक्त जाती राज्यातील पंचायत राज्यातील पंचायत 
राज्यातील राज्यातील 

व भटक्या व भटक्या समित्यांच्या समित्यांच्या 
पंचायत पंचायत जमातींसह ) राखून जमातींसह ) सभापतींच्या सभापतींच्या 
समित्यांच्या समित्यांच्या ठेवावयाच्या 

( महिला ) राखून 

पदांची संख्या पदांची संख्या 
सभापतींच्या पदांची संख्या राज्यातील ठेवावयाच्या 
पदांची संख्या 

पंचायत राज्यातील 
समित्यांच्या पंचायत 
सभापतींच्या समित्यांच्या 
पदांची संख्या सभापतींच्या 

पदांची संख्या 


१८ 


२३ 


१३ 


४२ 


४६ 


७ ९ 


८४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


गिरीश दि . भालेराव, 
शासनाचे उप सचिव. 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १५-२१, २०१९ / श्रावण २४-३०, शके १९ ४१ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Road , 
Fort, Mumbai 400001, Dated the 16th June 2016 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS (PRESIDENT, VICE -PRESIDENT AND CHAIRMAN OF SUBJECTS COMMITTEES ) 

AND PANCHAYAT SAMITIS (CHAIRMAN AND DEPUTY CHAIRMAN ) (RESERVATION OF OFFICES AND ELECTION ) 
RULES, 1962 


No. PSE . 2016 /CR -58 ( 1) /PR-2.—In pursuance of rule 2E of the Maharashtra Zilla Parishads 
( President, Vice - President and Chairman of Subjects Committees ) and Panchayat Samitis 
(Chairman and Deputy Chairman ) (Reservation of Offices and Election ) Rules , 1962, the 
Government of Maharashtra hereby specifies in the State , for the Panchayat Samitis falling under 
the jurisdiction of the Districts , the number of Offices of Chairman of Panchayat Samitis in the 
State (excluding the Panchayat Samitis comprising entirely the Scheduled Areas declared by the 
President of India under article 244 ( 1) of the Constitution of India and excluding the Panchayat 
Samitis covered under the fourth proviso to clause (a ) of sub -section (5 ) of section 67 of the 
Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah . V of 1962), to be reserved for 
the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes , the Category of Backward Class of citizens ( including 
Vimukta Jatis and Nomadic Tribes) and women ( including the women belonging to such Castes , 
Tribes and the category ), for the period of two and half years commencing from the day immediately 
falling the day of expiry of the term of their existing reservation of Panchayat Samiti, in the 
manner as shown in the Schedule appended hereto : 


Schedule 


General 


(4 ) 


( a ) 


(b ) 


Scheduled Castes Scheduled Tribes 

Backward Class 

of citizens 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
( a ) (b ) ( a ) (b ) ( a ) 

(b ) 
Number of Number of Number of Number of Number of Number of 

Offices of Offices of Offices of Offices of Offices of Offices of 
Chairman of Chairman of Chairman of Chairman of Chairman of Chairman of 
Panchayat Panchayat Panchayat Panchayat Panchayat Panchayat 
Samitis in Samitis in Samitis in Samitis in Samitis in Samitis in 
the State to the State to the State to the State to the State to the State to 
be reserved be reserved be reserved be reserved be reserved be reserved 
for for Scheduled for for Scheduled for the 

for the 
Scheduled Castes Scheduled Tribes category of category of 
Castes . (Women ). Tribes. (Women ) . Backward Backward 

Class of Class of 
citizens citizens 
( including (including 
Vimukta Vimukta 
Jatis and Jatis and 
Nomadic Nomadic 
Tribes). Tribes ) 

(Women ) . 


Number of 

Offices of 
Chairman of 
Panchayat 
Samitis in 
the State 
for General. 


Number of 

Offices of 
Chairman of 
Panchayat 

Samitis in 
the State to be 
reserved for 
Women . 


18 


23 


13 


15 


42 


46 


79 


84 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH D. BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५-२१, २०१ ९ / श्रावण २४-३० , शके १ ९ ४१ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 

बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ , 
फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक १६ जून २०१६. 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उप सभापती ) 
( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम , १९ ६२ 

क्रमांक पंसनि.२०१६ / प्र.क्र .५८ ( २) /पंरा-२.-ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासकीय अधिसूचना ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक 
पंसनि-२०१६ / प्र. क्र . ५८ (१)/ पंरा -२, दिनांक १६ जून २०१६ अन्वये जिल्हयांच्या अधिकार क्षेत्रातील पंचायत समित्याकरिता त्यांना सध्या लागू 
असलेल्या आरक्षणाच्या मुदतीच्या समाप्तीनंतर लगेच येणाऱ्या दिवसापासून सुरू होणाऱ्या अडीच वर्षाच्या कालावधीकरिता , अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती, नागरिकांच्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग ( विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसह ) आणि महिला ( अशा जाती, जमाती आणि नागरिकांच्या 
मागासवर्गाचा प्रवर्ग यामधील महिलांसह ) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या, राज्यातील पंचायत समित्यांच्या [ भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 
२४४( १) खाली, राष्ट्रपतींनी घोषित केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रात पूर्णतः येणाऱ्या पंचायत समित्या वगळून आणि तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद 
आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ (१९ ६२ चा महा . ५ ) याच्या कलम ६७ च्या पोट- कलम ( ५ ) च्या खंड ( क ) च्या चौथ्या परंतुकानुसार 
अंतर्भूत होणाऱ्या पंचायत समित्या वगळून ] सभापतींच्या पदांची संख्या, सोबतच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे विनिर्दिष्ट केली आहे . 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उप 
सभापती ) ( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम , १९ ६२ मधील नियम २ फ यातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासन याद्वारे जिल्ह्यांच्या अधिकार 
क्षेत्रातील पंचायत समित्यांकरिता त्यांच्या सध्या लागू असलेल्या आरक्षणाच्या समाप्तीच्या दिनांकापासूनच्या लगतच्या दिवसापासून सुरु होणाऱ्या 
अडीच वर्षाच्या कालावधीकरिता, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांच्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसह ) 
आणि महिला ( अशा जाती, जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग यामधील महिलांसह ) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या, राज्यातील 
पंचायत समित्यांच्या [ भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४४( १) खाली, राष्ट्रपतींनी घोषित केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रात पूर्णतः येणाऱ्या पंचायत 
समित्या वगळून आणि तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ (१९ ६२ चा महा. ५ ) याच्या कलम ६७ च्या 
पोट- कलम ( ५ ) च्या खंड ( क ) च्या चौथ्या परंतुकानुसार अंतर्भूत होणाऱ्या पंचायत समित्या वगळून ] सभापतींची पदे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे नेमून देत आहे. 


अनुसूची अनुसूचितजाती 


अ.क्र. 


जिल्ह्याचे 


अनुसूचितजाती 


नागरिकांचामागासप्रवर्ग 


सर्वसाधारण 


पंचायत 
समित्यांचीसंख्या 


नाव 


अ 


ब 


अ 


ब 


अ 


ब 


अ 


ब 


महिलांसाठीराखून 


जमातीसाठीराखून 


यांच्यासाठीराखून 


अनुसूचितअनुसूचितजाती 
अनुसूचित 
अनुसूचित 

नागरिकांच्यानागरिकांच्या सर्वसाधारण जातीसाठी राखून(महिला) 

जमाती(महिला) मागासवर्गाच्यामागासवर्गाच्या प्रवर्गासाठी ठेवावयाच्या 
ठेवावयाच्याठेवावयाच्या 
यांच्यासाठी 
राखून 

प्रवर्गासाठीप्रवर्ग(महिला)जिल्ह्यातीलपंचायतजिल्ह्यातीलपंचायत जिल्ह्यातीलपंचायतठेवावयाच्याजिल्हयातीलपंचायतठेवावयाच्या 

(विमुक्तजातीव 

यांच्यासाठी 
( 
विमुक्तसमित्यांच्यासमित्यांच्या समित्यांचेसभापतीजिल्ह्यातीलपंचायतसमित्यांच्याजिल्ह्यातीलपंचायतभटक्याजमातीसह) 

जातीवभटक्या 

सभापताच्यासभापतींच्या समित्यांच्यासभापतींच्यासमित्यांच्याराखूनठेवावयाच्या जमातीसह)पदांचीसंख्या.पदांचीसंख्या. सभापतींच्यापदांचीसंख्या. 

सभापतींच्याजिल्ह्यातीलपंचायतराखूनठेवावयाच्या 
पदांचीसंख्या. 

पदांचीसंख्या.समित्यांच्याजिल्ह्यातीलपंचायत 

सभापतींच्यासमित्यांच्या 
पदांचीसंख्या.सभापतींच्या 

पदांचीसंख्या. 


m 


१ 


२ 


४ 


८ 


९ 


१० 


११ 


३ 

४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १५-२१ , २०१९ / श्रावण २४-३० , शके १ ९ ४१ 


१ 


ठाणे 


. 


० 


१ 


. 


. 


१ 


१ 


१ 


२ 


पालघर 


२ 


. 


. 


. 


. 


१ 


१ 


. 


. 


३ 


रायगड 


१५ 


o 


१ 


१ 


१ 


२ 


२ 


४ 


४ 


४ 


or 


. 


. 


. 


. 


१ 


१ 


४ 


५ 


८ 


१ 


. 


१ 


१ 


२ 


रत्नागिरी सिंधुदुर्ग नाशिक धुळे 


८ 


. 


१ 


१ 


१ 


२ 


२ 


७ 


२ 


. 


. 


. 


. 


१ 


. 


. 


१ 


८ 


जळगाव 


१ 


१ 


२ 


२ 


४ 


९ 


अहमदनगर 


१४ 


१ 


. 


२ 


२ 


४ 


३ 


१ 

१ 


१० 


पुणे 


१३ 


१ 


. 


. 


२ 


२ 


३ 


४ 


११ 


सातारा 


० 


१ 


. 


२ 


१ 


० 


४ 


१२ 


सांगली 


१० 


. 


१ 


. 


. 


२ 


१ 


१३ 


सोलापूर 


११ 


१ 


१ 


. 


. 


१ 


२ 


३ 


३ 


५ 


अ 


ब 


अ 


अ 


ब 


अ 


ब 


१४ 


१२ 


१ 


१ 


. 


४ 


३ 


कोल्हापूर औरंगाबाद 


१५ 


९ 


१ 


. 


. 


१ 


१ 


१ 


३ 


२ 

२ 


१६ 


जालना 


८ 


१ 


. 


. 


. 


१ 


१ 


३ 


१७ 


or 


१ 


. 


१ 


१ 


३ 


परभणी हिंगोली 


३ 

१ 


१८ 


५ 


१ 


. 


१ 


. 


. 


१ 


१९ 


बीड 


११ 


१ 


. 


१ 


२ 


३ 


४ 


२० 


नांदेड 


१६ 


१ 


२ 


१ 


१ 


२ 


२ 


४ 


३ 


२१ 


उस्मानाबाद 


८ 


१ 


. 


. 


. 


१ 


२ 


१ 

१ 


२२ 


१० 


१ 


. 


. 


२ 


३ 


लातूर अमरावती 


२३ 


१२ 


१ 


१ 


१ 


१ 


२ 


३ २ ३ १ 

२ 


२४ 


अकोला 


७ 


१ 


१ 


१ 


३ १ 

१ 


१ 


२५ 


वाशिम 


w 


१ 


. 


. 


१ 


१ 


२६ 


बुलडाणा 


१३ 


१ 


१ 


. 


१ 


२ 


mo 


eu 


२ 

२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५-२१, २०१९ / श्रावण २४-३०, शके १ ९ ४१ 


२७ 


यवतमाळ 


१६ 


१ 


२ 


२ 


३ 


२८ 


नागपूर 


१३ 


१ 


२ 


२ 


२ 

१ 


२९ 


वर्धा 


८ 


. 


१ 


१ 


. 


१ 


२ 


२ 

२ 


३० 


भंडारा 


७ 


. 


१ 


१ 


. 


१ 


१ 


१ 


३१ 


गादिया 


८ 


. 


१ 


१ 


. 


१ 


२ 


२ 


१ 

२ 


३२ 


१५ 


१ 


१ 


१ 


२ 


२ 


३ 


चंद्रपूर गडचिरोली 


३ 

१ 


३३ 


५ 


१ 


१ 


. 


एकूण 


३२० 


१८ 


२३ 


१३ 


४२ 


४६ 


७९ 


८४ 


महाराष्ट्राचेराज्यपालयांच्याआदेशानुसारवनावाने, 


गिरीशदि.भालेराव, 


शासनाचेउपसचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १५-२१ , २०१९ / श्रावण २४-३०, शके १९ ४१ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


Bandkam Bhavan , 25 , Marzban Road 
Fort , Mumbai 400 001, dated the 16th June 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS ( PRESIDENT, VICE - PRESIDENT AND CHAIRMAN OF SUBJECTS COMMITTEES ) 

AND PANCHAYAT SAMITIS (CHAIRMAN AND DEPUTY CHAIRMAN ) (RESERVATION OF OFFICES AND ELECTION ) 
RULES , 1962 . 


No.PSE . 2016 /CR - 58 ( 2 )/PR-2.—Whereas , under Government Notification , Rural Development 
and Water Conservation Department, No. PSE - 2016 /CR -58 ( 1)/PR - 2 , dated the 16th June 2016 the 
Government of Maharashtra has specified for the Panchayat Samitis falling under the jurisdiction 
of the Districts specified in column ( 2 ) of the Schedule appended hereto , the number of Offices of 
Chairmen of Panchayat Samitis in the State (excluding the Panchayat Samitis comprising entirely 
the Scheduled Areas declared by the President of India under article 244 ( 1) of the Constitution of 
India and excluding the Panchayat Samitis covered under the fourth proviso to clause (a ) of 
sub -section (5 ) of section 67 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 
(Mah . V of 1962), to be reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Category of 
Backward Class of Citizens (including Vimukta Jatis and Nomadic Tribes) and women (including 
the women belonging to such Castes, Tribes and the category ), for the period of two and half years 
commencing from the day immediately falling the day of expiry of the term of their existing 
reservation , in the manner as shown in the Schedule appended thereto : 


Now , therefore , in pursuance of sub rule ( 1) of rule 2F of the Maharashtra Zilla Parishads 
( President, Vice - President and Chairman of Subjects Committees ) and Panchayat Samitis 
(Chairman and Deputy Chairman ) (Reservation of Offices and Election ) Rules , 1962, the 
Government of Maharashtra hereby allots for the Panchayat Samitis falling under the jurisdiction 
of the Districts, specified in column ( 2 ) of the Schedule appended hereto the number of offices of 
Chairmen of Panchayat Samitis in the State (excluding the Panchayat Samitis comprising entirely 
the Scheduled Areas declared by the President of India under article 244 ( 1) of the Constitution of 
India and excluding the Panchayat Samitis covered under the fourth proviso to clause (a ) of 
sub -section (5 ) of section 67 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 
(Mah . V of 1962), to be reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes , the Category of 
Backward Class of Citizens (including Vimukta Jatis and Nomadic Tribes ) and women ( including 
the women belonging to such Castes, Tribes and the category ), for the period of two and half years 
commencing from the day immediately falling the day of expiry of the term of their existing 
reservation , in the manner as shown in the Schedule appended hereto ; 


C 


Schedule 


Sr. 


Nameof 


Numberof 


ScheduledCastes 


ScheduledTribes 


BackwardClassofCitizens 


General 


No 


District 


Panchayat 

Samiti 


A 


B 


A 


B 


A 


B 


A 


B 


Numberof 


Numberof 


Numberof 


Numberof 


Numberof 


Numberof 


Numberof 


Numberof Officesof 


Officesof 


Officesof 


Officesof 


Officesof 


Officesof 


Officesof 


Officesof 


Chairmanof 


Chairmanof 


Chairmanof 


Chairmanof 


Chairmanof 


Chairmanof 


Panchayat Samitisinthe 


Panchayat Samitisinthe 


Panchayat Samitisinthe 


Chairmanof 
Panchayat Samitis 


Panchayat Samitisinthe 


Panchayat Samitisinthe 


Panchayat Samitisinthe 


Chairmanof 

Panchayat Samitisinthe 


Districttobe 


Districttobe 


Districttobe 


intheDistrict 


Districttobe 


Districttobe 


Districtfor 


Districtfor Women. 


reservedfor 


reservedfor 


reservedfor 


tobereserved 


reservedforthereservedforthe 


General. 


Scheduled 


Scheduled 


Scheduled 


forScheduled 


Castes. 


Castes 


Tribes 


Tribes 


(Women). 


(Women). 


categoryof categoryof BackwardClassBackwardClass 

ofCitizensofCitizens 

(including(including VimuktaJatisVimuktaJatis andNomadicandNomadic Tribes) 

Tribes) (Women). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १५-२१ , २०१९ / श्रावण २४-३० , शके १ ९ ४१ 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


(10) 


(11) 


1 


Thane 


4 


0 


0 


1 


0 


0 


1 


1 


1 


2 


Palghar 


2 


0 


0 


0 


0 


1 


1 


0 


0 


3 


15 


0 


1 


1 


1 


2 


2 


4 


4 


4 


Raigad Ratnagiri Sindhudurga 


9 


0 


0 


0 


0 


1 


1 


3 


4 


UT 


8 


0 


1 


0 


0 


1 


1 


3 


2 


6 


Nashik 


8 


0 


1 


1 


0 


1 


1 


2 


2 


7 


Dhule 


2 


0 


0 


0 


0 


1 


0 


0 


1 


15 


0 


1 


1 


2 


2 


2 


3 


4 


8Jalgaon 
9Ahmadnagar 


14 


1 


1 


0 


1 


2 


2 


4 


3 


10 


Pune 


13 


1 


0 


0 


1 


2 


2 


3 


4 


11 


Satara 


11 


0 


1 


0 


0 


2 


1 


3 


4 


HTT OR - A - 2 


12 


Sangli 


10 


0 


1 


0 


0 


2 


1 


3 


3 


13 


Solapur 


11 


1 


1 


0 


0 


1 


2 


3 


3 


14 


12 


1 


1 


0 


0 


1 


2 


4 


3 


Kolhapur Aurangabad 


15 


9 


1 


0 


0 


1 


1 


1 


2 


3 


16 


Jalna 


8 


1 


0 


0 


0 


1 


1 


2 


3 


17 


Parbhani 


9 


0 


1 


0 


0 


1 


1 


3 


3 


18 


Hingoli 


5 


1 


0 


1 


0 


0 


1 


1 


1 


19 


Beed 


11 


1 


0 


0 


0 


1 


2 


3 


4 


20 


Nanded 


16 


1 


2 


1 


1 


2 


2 


4 


3 


21 


Osmanabad 


8 


1 


1 


0 


0 


0 


1 


1 


2 


3 


22 


Latur 


10 


1 


1 


0 


0 


1 


2 


3 


2 


23 


Amravati 


12 


1 


1 


1 


0 


1 


2 


3 


3 


24 


Akola 


7 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


25 


Washim 


6 


1 


0 


0 


0 


1 


1 


1 


2 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५-२१, २०१९ / श्रावण २४-३० , शके १ ९ ४१ 


26 


Buldhana 


13 


1 


1 


0 


1 


2 


2 


3 


3 


27 


Yavatmal 


16 


1 


1 


1 


2 


2 


2 


4 


3 


28 


Nagpur 


13 


1 


1 


1 


1 


2 


2 


2 


3 


29 


Wardha 


8 


0 


1 


1 


0 


1 


1 


2 


N 


30 


Bhandara 


7 


0 


1 


1 


0 


1 


1 


1 


2 


31 


Gondia 


8 


0 


1 


1 


0 


1 


1 


2 


2 


32 


Chandrapur 


15 


1 


1 


1 


2 


2 


2 


3 


3 


33 


Gadchiroli 


5 


1 


0 


1 


1 


1 


1 


0 


Total 


320 


18 


23 


13 


15 


42 


46 


79 


84 


ByorderandinthenameoftheGovernorofMaharashtra, 


GIRISHD.BHALERAO, DeputySecretarytoGovernment. 


९ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५-२१, २०१ ९ / श्रावण २४-३० , शके १९ ४१ 


. 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 

बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ , 
फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक १६ जून २०१६. 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उप सभापती) 
( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम, १९ ६२. 

क्र . पंसनि २०१६/ प्र. क्र . ५८(३ ) /पंरा-२.-महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) आणि पंचायत 
समित्या ( सभापती व उप सभापती) ( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम , १९ ६२ च्या नियम रई च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासन याद्वारे , ठाणे , 
पालघर , नाशिक , नंदुरबार , अमरावती व गडचिरोली जिल्ह्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील पंचायत समित्यांकरिता , त्यांना सध्या लागू असलेल्या 
आरक्षणाच्या समाप्तीनंतर लगेच येणाऱ्या दिवसांपासून सुरू होणाऱ्या अडीच वर्षांच्या कालावधीकरिता अनुसूचित जमाती ( अनुसूचित जमातीमधील 
महिलांसह ) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४४ (१) द्वारे राष्ट्रपतींनी घोषित केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रात पूर्णतः 
येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या सभापतींच्या पदांची संख्या, [ महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ (१९ ६२ चा महाराष्ट्र 
५ ) याच्या कलम ६७ च्या पोट-कलम ( ५ ) च्या खंड ( क ) च्या चौथ्या परंतुकानुसार अंतर्भूत होणाऱ्या पंचायत समित्या वगळून ] खालील 
अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे विनिर्दिष्ट करीत आहे 

अनुसूची 
अनुसूचित जमातीसाठी राखून ठेवावयाच्या राज्यातील 

अनुसूचित जमाती ( महिला) साठी राखून ठेवावयाच्या 
पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्रात येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या 

राज्यातील पूर्णतः 

अनुसूचित क्षेत्रात येणाऱ्या पंचायत 
सभापतींच्या पदांची संख्या 

समित्यांच्या पदांची संख्या 

( २ ) 


११ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गिरीश दि . भालेराव, 
शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १५-२१ , २०१९ / श्रावण २४-३०, शके १९ ४१ 


११ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


Bandkam Bhavan , 25 , Marzban Road , 
Fort, Mumbai 400 001, dated the 16th June 2016 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS (PRESIDENT, VICE -PRESIDENT AND CHAIRMAN OF SUBJECTS COMMITTEES ) 

AND PANCHAYAT SAMITIS (CHAIRMAN AND DEPUTY CHAIRMAN ) (RESERVATION OF OFFICES AND ELECTION ) 
RULES, 1962 


No. PSE . 2016 /CR- 58 ( 3 )/PR-2.—In pursuance of rule 2E of the Maharashtra Zilla Parishads 
(President, Vice - President and Chairman of Subjects Committees ) and Panchayat Samitis 
(Chairman and Deputy Chairman ) (Reservation of Offices and Election ) Rules , 1962, the 
Government of Maharashtra hereby specifies for the Panchayat Samitis falling under the 
jurisdiction of Thane, Palghar, Nashik , Nandurbar , Amravati and Gadchiroli Districts, the number 
of Offices of Chairman of Panchayat Samitis , being the Panchayat Samitis (comprising entirely 
the Scheduled Areas declared by the President of India under article 244 ( 1 ) of the Constitution of 
India ), [excluding the Panchayat Samitis covered under the fourth proviso to clause ( a ) of 
sub - section (5 ) of section 67 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961], 
to be reserved for the Scheduled Tribes ( including the women belonging to such Tribes), for the 
period of two and half years commencing from the day immediately falling the day of expiry of the 
term of their existing reservation of Panchayat Samiti , in the manner as shown in the Schedule 
given below : 


Schedule 


Number of Offices of Chairmen of Panchayat 
Samitis comprising entirely the Scheduled 
Areas in the State to be reserved 
for Scheduled Tribes. 

( 1 ) 


Number of Offices of Chairmen of Panchayat 
Samitis comprising entirely the Scheduled 
Areas in the State to be reserved for 
Scheduled Tribes women . 

( 2 ) 


11 


14 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


GIRISH D. BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५-२१, २०१ ९ / श्रावण २४-३० , शके १९ ४१ 


- 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 

बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ , 
फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक १६ जून २०१६. 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उप सभापती ) 
( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम, १९ ६२. 

क्रमांक पंसनि. २०१६/ प्र. क्र . ५८ ( ४ ) /पंरा-२.-ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासकीय अधिसूचना ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, 
क्रमांक पंसनि . २०१६/ प्र. क्र . ५८ (३ )/ पंरा -२, दिनांक १६ जून २०१६ अन्वये ठाणे, पालघर , नाशिक , नंदुरबार , अमरावती व गडचिरोली 
जिल्ह्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील पंचायत समित्यांच्या बाबतीत त्यांना सध्या लागू असलेल्या आरक्षणाच्या कालावधीच्या समाप्तीच्या दिवसाच्या 
लगतनंतरच्या दिवसांपासून अडीच वर्षांच्या कालावधीकरिता अनुसूचित जमाती ( अशा जमातीमधील महिलांसह) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या 
भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४४ (१) खाली राष्ट्रपतींनी घोषित केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रात पूर्णतः येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या सभापतींच्या 
पदांची संख्या, सोबतच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे विनिर्दिष्ट केली आहे. 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) आणि पंचायत ( समित्या सभापती व 
उप सभापती) ( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम, १९ ६२ मधील नियम २फ च्या पोट-नियम (१) च्या खंड ( क ) च्या तरतूदींनुसार, महाराष्ट्र 
शासन याद्वारे , ठाणे , पालघर , नाशिक , नंदुरबार , अमरावती व गडचिरोली जिल्ह्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील पंचायत समित्यांच्या बाबतीत त्यांना 
सध्या लागू असलेल्या आरक्षणाच्या मुदतीच्या समाप्तीनंतर लगेच येणाऱ्या दिवसापासून सुरू होणाऱ्या अडीच वर्षांच्या कालावधीकरिता अनुसूचित 
जमाती ( अशा जमातीमधील महिलांसह ) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या, राज्यातील पंचायत समित्यांच्या , भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 
२४४(१) खाली राष्ट्रपतींनी घोषित केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रात पूर्णतः येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या सभापतींची पदे [ महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि 
पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ ( १९ ६२ चा महाराष्ट्र ५ ) याच्या कलम ६७ च्या पोट - कलम ( ५ ) च्या खंड ( क ) च्या चौथ्या परंतुकानुसार 
अंतर्भूत होणाऱ्या पंचायत समित्या वगळून ] खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नेमून देत आहे 

अनुसूची 
जिल्ह्याचे नाव अनुसूचित जमातींसाठी राखून 

अनुसूचित जमाती ( महिला) साठी राखून 
ठेवावयाच्या राज्यातील पूर्णतः अनुसूचीत ठेवावयाच्या राज्यातील पूर्णतः अनुसूचीत 
क्षेत्रात येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या 

क्षेत्रात येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या 
सभापतींच्या पदांची संख्या 

सभापतींच्या पदांची संख्या 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
ठाणे 


. 


अ.क्र . 


( १ ) 


१ 


१ 


m 


२ 


पालघर 


३ 


३ 


नाशिक 


no 


४ 


४ 


२ 


२ 


५ 


नंदुरबार 
अमरावती 
गडचिरोली 


१ 


१ 


६ 


२ 


eu 


एकूण 


११ 


१४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गिरीश दि . भालेराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५-२१, २०१ ९ / श्रावण २४-३० , शके १९ ४१ 


१३ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Road , 
Fort , Mumbai 400 001, dated the 16th June 2016 . 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS (PRESIDENT, VICE -PRESIDENT AND CHAIRMAN OF SUBJECTS COMMITTEES ) 

AND PANCHAYAT SAMITIS (CHAIRMAN AND DEPUTY CHAIRMAN ) ( RESERVATION OF OFFICES AND ELECTION ) 
RULES , 1962 . 

No. PSE . 2016 /CR -58 ( 4 )/PR-2.—Whereas, under the Government Notification , Rural 
Development and Water Conservation Department, No. PSE . 2016 /CR -58 ( 3)/PR -2 , dated the 
16th June 2016 the Government of Maharashtra has specified for the Panchayat Samitis falling 
under the jurisdiction of Thane Palghar, Nashik , Nandurbar, Amravati and Gadchiroli Districts, 
the number of offices of Chairmen of Panchayat Samitis , being the Panchayat Samitis, comprising 
entirely the Scheduled Areas declared by the President of India under Article 244 ( 1 ) of 
the Constitution of India (excluding the Panchayat Samitis covered under the fourth proviso to 
clause (a ) of sub -section (5 ) of section 67 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis 
Act , 1961), to be reserved for the Scheduled Tribes ( including the women belonging to such Tribes ), 
for the period of two and half years commencing from the day immediately falling the day of 
expiry of the term of their existing reservation of Panchayat Samiti, in the manner as shown in 
the Schedule appended hereto ; 

Now , therefore , in pursuance of clause ( c ) of sub -rule ( 1) of rule 2F of the Maharashtra Zilla 
Parishads (President, Vice - President and Chairman of Subjects Committees ) and Panchayat 
Samitis ( Chairman and Deputy Chairman ) (Reservation of Offices and Election ) Rules, 1962, the 
Government of Maharashtra hereby allots for the Panchayat Samitis falling under the jurisdiction 
of Thane , Palghar, Nashik , Nandurbar, Amravati and Gadchiroli Districts , the number of offices 
of Chairmen of Panchayat Samitis comprising entirely the Scheduled Areas declared by the 
President of India under Article 244 ( 1) of the Constitution of India , (excluding the Panchayat 
Samitits covered under the fourth proviso to clause ( a ) of sub -section (5 ) of section 67 of the 
Maharashtra Zilla Parishad and Panchayat Samiti Act , 1961) to be reserved for the Scheduled 
Tribes ( including the women belonging to such Tribes), for the period of two and half years 
commencing from the day immediately falling the day of expiry of the term of their existing 
reservation of Panchayat Samiti, in the manner as shown in the Schedule appended hereto : 

Schedule 


Sr. 
No. 


Name of 
District 


Number of Offices of Chairmen of Panchayat Number of Offices of Chairmen of Panchayat 
Samitis comprising entirely the Scheduled Samitis comprising entirely the Scheduled 
Areas in the District to be reserved for Areas in the District to be reserved for 
Scheduled Tribes. 

Scheduled Tribes (Women ). 
( 3 ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


Thane 
Palghar 

Nashik 
Nandurbar 
Amaravati 
Gadchiroli 


3 
3 
2 
1 
2 


1 
3 
4 
2 
1 
3 


Total 


11 


14 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH D. BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १५-२१, २०१ ९ / श्रावण २४-३० , शके १९ ४१ 


. 


.. 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 

बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ , 
फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक १६ जून २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती ) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उपसभापती) ( पदांचे 
आरक्षण व निवडणूक ) नियम ,१९ ६२, 

क्रमांक पंसनि . २०१६/ प्र. क्र . ५८ (५ ) /पंरा-२.-ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १९ ६१ ( १९ ६२ चा महा. 
पाच ) याच्या कलम ६७ च्या पोट -कलम ( ५ ) च्या खंड ( क ) च्या चौथ्या परंतुकानुसार अनुसूचित क्षेत्रातील ज्या पंचायत समित्यांमध्ये अनुसूचित 
जमातीची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल अशा अनुसूचित क्षेत्रामधील पंचायत समित्यांचे सभापतींचेपद हे केवळ 
अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींकरिता राखून ठेवण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, नंदूरबार जिल्ह्यातील शहादा व नंदूरबार आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील कोरची, भामरागड व धुळे जिल्ह्यातील साक्री व 
शिरपूर या पंचायत समित्यांमधील अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येची टक्केवारी तेथील एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ (१ ९ ६२ चा महा . ५ ) च्या कलम ६७ च्या पोट - कलम (५ ) 
च्या चौथ्या परंतुकातील तरतुदींनुसार आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या 
( सभापती व उप सभापती) ( पदांचे आरक्षण व निवडणूक ) नियम, १९६२ च्या नियम २-ई मधील तरतुदींनुसार महाराष्ट्र शासन याद्वारे नंदुरबार 
जिल्ह्याच्या अधिकार क्षेत्रातील शहादा व नंदुरबार आणि गडचिरोली जिल्ह्याच्या अधिकार क्षेत्रातील कोरची, भामरागड व धुळे जिल्ह्याच्या अधिकार 
क्षेत्रातील साक्री व शिरपूर या पंचायत समित्यांकरिता त्यांना सध्या लागू असलेल्या आरक्षणाच्या कालावधीच्या दिवसाच्या लगतनंतरच्या 
दिवसापासून सुरू होणाऱ्या अडीच वर्षाच्या कालावधीकरिता अनुसूचित जमाती ( अनुसूचित जमातीमधील महिलांसह ) यांच्यासाठी राखुन 
ठेवावयाची सभापतींची पदे, खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविल्यानुसार नेमून देत आहे: 

अनुसूची 
जिल्ह्याचे नाव 

अनुसूचित जमातींसाठी राखून ठेवावयाच्या अनुसूचित जमाती ( महिला) साठी राखून 
राज्यातील पंचायत समित्यांच्या सभापतींच्या ठेवावयाच्या राज्यातील पंचायत समित्यांच्या 
पदांची संख्या 

सभापतींच्या पदांची संख्या 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
नंदूरबार 
गडचिरोली 

१ 
३ 

धुळे 


अ.क्र 


( १ ) 


१ 


१ 


१ 


२ 


१ 


१ 


१ 


एकूण 


३ 


३ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गिरीश दि.भालेराव, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १५-२१, २०१९ / श्रावण २४-३०, शके १९ ४१ 


१५ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


Bandkam Bhavan , 25 , Marzban Road , Fort, 
Mumbai 400 001, dated the 16th June 2016 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 


No. PSE . 2016 /CR -58 (5 )/PR-2.—Whereas as per the provisions of the fourth proviso to clause 
( a ) sub -section ( 5 ) of section 67 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 
1961 (Mah . V of 1962), in a Panchayat Samiti in the Scheduled Areas where the population of the 
Scheduled Tribes is more than fifty per cent of the total population , the office of the Chairman 
shall be reserved only for the persons belonging to the Scheduled Tribes ; 

And whereas, the population of the Scheduled Tribes in the Panchayat Samitis of Shahada 
and Nandurbar in Nandurbar District , Panchayat Samiti of Korchi and Bhamaragad in Gadchiroli 
District and Panchayat Samitis of Sakri and Shirpur in Dhule District is more than fifty per cent 
of the total population ; 

Now , therefore, in pursuance of the provisions of the fourth proviso to sub -section (5 ) of 
section 67 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 read with rule 2E 
of the Maharashtra Zilla Parishads ( President, Vice - President and Chairmen of Subjects 
Committees ) and Panchayat Samitis (Chairmen and Deputy Chairmen ) (Reservation of Offices 
and Election ) Rules , 1962, the Government of Maharashtra hereby specifies for the period of two 
and half years commencing from the date immediately after the expiry of their existing reservations 
of Panchayat Samitis of Shahada , Nandurbar falling under the jurisdiction of Nandurbar District 
and for the Panchayat Samitis of Korchi, Bhamaragad of Gadchiroli District and Sakri and Shirpur 
falling under the jurisdiction of Dhule District, the number of offices of Chairmen to be reserved 
for the Scheduled Tribes ( including women belonging to such Tribes ), in the manner as shown in 
the Schedule appended hereto : 

Schedule 


District 


Sr. 
No 


Number of offices of Chairmen of 
Panchayat Samitis in the State 

to be reserved for the 
Scheduled Tribes 

( 3 ) 


Number of offices of Chairmen of 
Panchayat Samitis in the State to 
be reserved for the Scheduled 
Tribes (women ). 

( 4 ) 


( 1) 


( 2 ) 


1 


Nandurbar 


1 


1 


2 


Gadchiroli 


1 


1 


3 


Dhule 


1 


1 


Total 


3 


3 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH D. BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENTPRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 EDITOR :DIRECTOR DR . NAMDEO 
KONDAJI BHOSALE. 


